महाराष्ट्र राज्य लॉटरी 
महाराष्ट्र दिवाळी भव्यतम या सोडतीची 
बक्षिसरचना व कार्यपध्दतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक शुध्दीपत्रक क्रमांकः मरालॉ २०२१/प्र.क्र. ६८/लॉटरी-२ 
नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : २१ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा : वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः ARTS २०२१/प्र.क्र. ६८/लॉटरी-२, 
दिनांक ०१/१०/२०२१. 


शासन परिपत्रक शुध्दीपत्रक : 


महाराष्ट्र दिवाळी भव्यतम या सोडतीची बक्षिस रचना व कार्यपध्दती दि.०१/१०/२०२१ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर शासन परिपत्रकातीळ परिच्छेद -६ तसेच परिच्छेद- 
८(१), ८(२) व ८(३) व परिच्छेद -९ ऐवजी पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावे. 


परिच्छेद- ६ मधील 


प्रोत्साहनपर बक्षिस (पहिल्या बक्षिसाची | २,००,००० षो ४ ८,००,००० 
मालिका वगळून उर्वरित मालिकांसाठी 
पहिल्या बक्षिसाच्या क्रमांकास ) 


पाचवे बक्षिस (शेवटचे ४ अंक ) प्रत्येक 4,000 षि २५० १२,५०,००० 
मालिकेत 

या ऐवजी 
प्रोत्साहनपर बक्षिस (पूर्ण क्रमांक ) (पहिल्या | २,००,००० हि ४ ८,००,००० 


बक्षिसाची मालिका वगळून उर्वरित ४ 
मालिकांसाठी ) 


पाचवे बक्षिस (होवटचे ४ अंक ) (१० क्रमांक ) | 4,000 | २५० १२,५०,००० 
(सर्व मालिकांसाठी ) 


४. परिच्छेद-८. सोडतीची कार्यपध्दती मधीळ - 


(१ दुसरे बक्षिस रू. ५,००,०००/- दुसरे रु. ५,००,००० च्या बक्षिसासाठी ५ ड्रम मधून पूर्ण अंकाचा एक 
क्रमांक याप्रमाणे प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या एक क्रमांक काढण्यात येईल. ज्या तिकीटामध्ये असा 
क्रमांक आला असेल, अशी सर्व तिकीटे रु. ५,००,०००/- च्या दुसरे बक्षिसासाठी पात्र असतील. 


शासन परिपत्रक शुध्दीपत्रक क्रमांकः मरालॉ २०२१/प्र.क्र. ६८/लॉटरी-२ 
याऐवजी 


दुसरे बक्षिस रू. ५,००,०००/- दुसऱ्या रु. ५,००,०००/- च्या बक्षिसासाठी ५ ड्रम मधून पूर्ण अंकाचा 
१ भाग्यवान क्रमांक प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या काढण्यात येईल. 


(२ तिसरे बक्षिस रू. १,००,०००/- तिसऱ्या रु. १,००,०००/- च्या बक्षिसासाठी ५ SA मधून पूर्ण अंकाचा 
एक क्रमांक याप्रमाणे प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या एक क्रमांक काढण्यात येईल. ज्या तिकीटामध्ये 
असा क्रमांक आला असेल, अशी सर्व तिकीटे रू. १,००,०००/- च्या तिसर्‍या बक्षिसासाठी पात्र असतील. 


याऐवजी 


तिसरे बक्षिस रू. १,००,०००/- तिसऱ्या रु. १,००,०००/- च्या बक्षिसासाठी ५ SA मधून पूर्ण अंकाचा १ 
भाग्यवान क्रमांक प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या काढण्यात येईल. 


(४ चौथे बक्षिस रू. १०,०००/- चौथ्या रु. १०,०००/- च्या बक्षिसासाठी शोवटच्या ४ YA मधून ४ अंकाचा 
एक क्रमांक याप्रमाणे प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या एक क्रमांक काढण्यात येईल. ज्या तिकीटामध्ये असा 
क्रमांक आला असेल, अशी सर्व तिकीटे रू. १०,०००/- च्या चौथ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील. 


याऐवजी 


चौथे बक्षिस रू. १०,०००/- चौथ्या रु. १०,०००/- च्या बक्षिसासाठी VACA ४ FA मधून ४ अंकाचा 
एक क्रमांक याप्रमाणे प्रत्येक मालिकेसाठी स्वतंत्ररित्या एक क्रमांक काढण्यात येईल. ज्या तिकीटांच्या 
शेवटी असा क्रमांक असेल, अशी त्या त्या मालिकेतील सर्व तिकीटे रू.१०,०००/-च्या चौथ्या बक्षिसासाठी 
पात्र असतील . 


४. परिच्छेद -९ मध्ये,या सोडतीच्या तिकीट छपाईचा खर्च मागणी क्र.जी-२,२०७५,संकीर्ण सर्वसाधारण 
सेवा (००) १०३ राज्य लॉटरी,लॉटरी संचालनालय (२०७५०४७२) (००) (०१) प्रमुख लॉटरी १६ WHR व 
बक्षिस विजेत्या तिकीटांचा खर्च मागणी क्र.जी-२,२०७५,संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा (००)१०३ राज्य 
लॉटरी,लॉटरी संचालनालय (२०७५०४७२)(००)(०१) प्रमुख लॉटरी ०५ बक्षिसे या लेखाशिर्षामधील उपलब्ध 
तरतूदींतून भागविण्यात यावा. 

याऐवजी 


या सोडतीच्या तिकीट छपाईचा खर्च मागणी क्र.जी-२, प्रधान शिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, 
१०३ राज्य लॉटरी, लॉटरी संचालनालय (००) (०१) प्रमुख लॉटरी, १६- प्रकाडाने (संगणक सांकेतांक 
२०७५०४७२) या लेखाशिर्षा मधील सन २०२१-२२ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


तसेच बक्षिस विजेत्या तिकीटांचा खर्च हा मागणी क्र.जी-२, प्रधानशिर्ष २०७५-संकीर्ण सर्वसाधारण 

सेवा, १०३- राज्य लॉटरी, लॉटरी संचालनालय (००) (०१) प्रमुख लॉटरी, ०५ -बक्षिसे (संगणक सांकेतांक 

२०७५०४७२ ) या लेखाशिर्षा मधील सन २०२१-२२ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा, असे 
वाचण्यात यावे. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक शुध्दीपत्रक क्रमांकः मरालॉ २०२१/प्र.क्र. ६८/लॉटरी-२ 


दघ. सदर शासन परिपत्रक शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११०२११५३८३१०००५ असा आहे. हे 
शासन परिपत्रक शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by SHEELA KIRAN YADAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashi 
25.4.20=4c047de2d063 1d7cdf6621 cf125ce18774fca2cfed8bf4fb63 
५550097314, 


Pp! i\donym=235A8741EAE9111E4F1D4B67BD4AF6A80F61D9D1 
serialNumber=832D784DB7 1C7629E92D57075BC10102D5F8C2CE 
A1675D3A4AB34FC4E47737AA, ‘SHEELA KIRAN YADAV 

ate: 2021.10.21 15:41:27 +05'30' 
(शीला कि. यादव) 


राज्य लॉटरी अधिकारी, वित्त विभाग. 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (वित्त), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (वित्त), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
3. अपर मुख्य सचिव, (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, (ले. व को.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव, (गृह),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्त, राज्य लॉटरी,वित्त विभाग, मुंबई-३२ 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. संचालक, ळेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-२१ 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. उप सचिव (राज्य लॉटरी) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-५१. 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय,वाशी, नवीमुंबई. 
१५. कक्ष अधिकारी, प्रशा-४/लॉटरी-३/ अर्थोपाय / लेखाधिकारी (लॉटरी संचालनालय), 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती, लॉटरी -२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


